उशीरा योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी 
सहमत शुल्क आकारण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर ०७१६/प्र.क्र.३१९/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना: 
परिवहन संवर्गातील वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी राज्यातील विविध 


परिवहन प्राधिकरणांनी उशीरा योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयामध्ये मोठ्या 


प्रमाणात असमानता असून याबाबत सर्व प्राधिकरणांच्या निर्णयात एकसुत्रता आणणे आवश्यक आहे. 


सदर बाब विचारात घेऊन उशीरा योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाबाबत एकसुत्रता आणण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कळम ५६ नुसार परिवहन संवर्गातील वाहनांसाठी योग्यता 


प्रमाणपत्र घेणे आव्यक आहे. त्यानुसार परिवहन संवर्गातील वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र मिळालेले 


नसल्यास सदर वाहन वैधरितीने नोंदले असल्याचे मानळे जात नाही. तथापि, अज्ञा परिवहन 
संवर्गातील वाहनांना उशीरा योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी वेगवेगळ्या प्रादेशिक परिवहन 


प्राधिकरणानी वेगवेगळे सहमत शुल्क निश्चित hod असून उशीरा योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण 


करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी निर्धारित केलेल्या सहमत शुल्काच्या रक्कमेत मोठ्या 
प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे राज्यात याबाबत एकसुत्रता असावी यादृष्टीने उज्नीरा योग्यता 


प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 
योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यास, परवाना निलंबनास अथवा रद्द होण्यास पात्र 
ठरतो. तथापि, अशा प्रकरणात परवाना निलंबित किंवा रद्द न करता मोटार वाहन कायद्यातील Hos 


८६ (५) अन्वये खालीलप्रमाणे सहमत शुल्क आकारण्यात यावे:- 


विलंबाच्या प्रत्येक १५ दिवसासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी 
3) ऑटोरिक्षा /टॅक्सी साठी रुपये १००/- 


बो इतर वाहनांसाठी रुपये २००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३१९/परि-२ 


परिवहन संवर्गातील वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करण्यासंदर्भात राज्य परिवहन 


प्राधिकरण तसे इतर क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरणे यांनी यापूर्वी केलेल्या ठरावामध्ये सदर शासन 


निर्णयान्वये आवश्‍यक सुधारणा करण्यात येत असून त्यानुसार तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९२६१५५५२४८८२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Tikamdas N 


e . 
ग | ka mM d a S N eae Of 


Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


०१-१८ न snicorame 


Date: 2016.09.26 16:23:57 +05'30' 


(टि.न.शिखरामे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

मा. उपसभापती,विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अध्यक्ष, परिवहन प्राधिकरण (सर्व) 

सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (सवी 

सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सवी 

सर्व मा. संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 

सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य 

सर्व प्रादेशिक / उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

निवडनस्ती, कार्यासन परिवहन-२. 


<4 


— 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


